आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
मंजूर सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत 
निधी वितरण.. 


(कार्यक्रम खर्च-मागणी क्र. टी-५) 
(" कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीयकल्याण') 


महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६.०३.२०२०. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४५/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 


२) शासन निर्णय, आ.वि.वि क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६, दि.४.०४.२०१९, दि. 
२०.०७.२०१९, दि.२७.१२.२०१९, दि. १४.०१.२०२० व दि.०४.०३.२०२०. 


३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९, दि. 
१३.०३.२०२० 


शासन निर्णय- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत कार्यक्रम खर्चातर्गत 
“मागासवर्गीय कल्याण” या उपविकास शिर्षाच्या योजनांकरीता दि.४.०४.२०१९ व दि.२०.०७.२०१९ 
येथीळ शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या विहित go टक्के निधी वितरण मर्यादेत नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता संदर्भाधीन क्र. 3 
येथील दि. १३.०३.२०२० रोजीच्या वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकामधील सूचनांस अनुसरून 
सदरच्या योजनांकरीता बाब क्र. ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) व बाब क्र. ३३-अर्थसहाय्य वगळता 
उर्वरीत बाबींसाठी सन २०१९-२० करीता मंजूर सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत सोबतच्या विवरणपत्रातील 
स्तंभ ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उर्वरीत निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत करण्यात येत असलेली तरतुद त्यांच्या अधिपत्याखालील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या सुचनांप्रमाणे तात्काळ 
वितरित करावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना 
विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. 93.03.2020 रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःबीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१६१३३७०३१५२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Kiran Kisanrao 


Kiran Pawar 


DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Tribal Development 


Ki S a Nn fa O गता a: 


2.5.4.20=68d8b1 9f123ba59448c0926 
a91296205b9a87463f83 1a2beea0be5 


p a Wa i cb381a34e8, cn=Kiran Kisanrao Pawar 


Date: 2020.03.17 18:44:19 +05'30' 
(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 


८. संचालक, लेखा व कोषागरे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई -३२. 


—O 
— 
es 


VG: 
१९, 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

.सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

ud जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

.सर्व उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

.उप संचालक,अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे 


पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
वित्तविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२०.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.निवडनस्ती (का-६) 


पृष्ठरपैकी२ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग ,क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.३/का.६, दिनांक: १६ मार्च,२०१९ सोबतचे विवरणप त्र 


( रु. हजारातो 
मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष ।बाब/उद्दिष्ट अर्थसंकल्पिय मंजूर सुधारित यापूर्वी वितरीत सुधारित नियंत्रक अधिकारी 
तरतूद २०१९-२० | अंदाज २०१९-२० निधी अंदाजाच्या 
; मर्यादेत उर्वरीत 
® निधी वितरण 
| 9 | 2 & = Sa ८ 
मागणी क्रमांक टी-४ 
२२५१, सचिवालय -सामाजिक सेवा (००) ०९०, सचिवालय 
(००) (०३) इ- गव्हनन्स प्रकल्प ( ।१७-संगणक खर्च SR आदिवाख 
i 2249 ०८४८) (99000 00 ४६२००.०० = विकास 
प (००) (०४) प्रशिक्षणावरील खर्च ।५०-इतर खर्च विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
: (2249 ०९१९) 30000 ,00 १८०००.०० | हळ 
एकूण मागणी क्र.टी.४ ६४२००.०० | 89 | 
मागणी क्रमांक टी-५ 
०२, अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपय (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
(09) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन ४०८८००.०० ४८५६९७.०० २४५२८०.०० २४०४१७.००| आयुक्‍त, आदिवासी 
आयुक्तालय (२२२५ १३९३) ०२-मजूरी ६२७३-०० ६२७३.०० 3& 3.20 2408.20] विकास, नाशिक 
०३-अतिकालीक भत्ता ५२०.०० ३६४.०० ३१२.०० ५२.०० 
०६-दुरध्वनी, वीज व 
पाणी शुल्क ६१६५.०० ६१६५.०० ३६९९.०० २४६६.०० 
३ ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 
१०८४१.०० ६५०४.६० १०८४.४० 
१३-कार्यालयीन खर्च ६१०१०.०० २७०७. ४६६०६.०० |________0.०९| 
एकूण (२२२५ १३९३) ५२२१४६.०० 5७७३३२.०० ३२३२८८.४० २५७९४२.६० 
(०१(०२) विधी सल्लागार dey २८, व्यावसायिक व विशेष 
(२२२५ ३४९४) 2400,00 3400,00 3400.00 La 
प्रशिक्षण (२२२५ १५७१) ५४००.०० ५४००.०० ३२४०.०० २१६०.०० 
(०१३३) वैद्यकिय व तत्सम 
महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या 
६ ।अनुसूचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (२२२५ 
३५२९) 240000,00 240000,00 440000,00 400000,00 
(०१(३४) जनजाती उपयोजना |।५०-इतर खर्च 
७ क्षेत्राकरीता केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प 
(२२२५ १७०४) ५०००००.०० ३५००००.०० ३०००००.०० ५००००.०० 
(०१)(४६) जनजाती क्षेत्र २६- जाहिरात व प्रसिध्दी 
उपयोजनेखाली नव्याने 
अंमलबजावणी करण्यात 
८ आलेल्या योजनांची विविध 
माध्यमांमार्फत माहिती व प्रसिध्दी 
(२२२५ ४११३) a शि 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग ,क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.३/का.६, दिनांक: १६ मार्च,२०१९ सोबतचे विवरणप त्र 


(' रु. हजारात) 
मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष ।बाब/उद्दिष्ट अर्थसंकल्पिय मंजूर सुधारित यापूर्वी वितरीत सुधारित नियंत्रक अधिकारी 
तरतूद २०१९-२० | अंदाज २०१९-२० निधी अंदाजाच्या 
मर्यादेत उर्वरीत 
निधी वितरण 
Q & it ol ८ 
(०१)(५५) स्वंयसेवी संस्थेद्वारा  |३२- अंडशादाने आयुक्‍त, आदिवासी 
चालविल्या जाणा-या शासन विकास, नाशिक 
अनुदानित आश्रमशाळांतील 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा- 
यांसाठी नवीन परिभाषित 
अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना- 
नियोक्ता अंडादान (कार्यक्रम) 
(२२२५ डी४०२) 7 00 7 a 00 7 
(०१) (५९) मुलांसाठी व मुलींसाठी ८०००००.०० ८७०७४०.०० ४८००००.०० ३९०७४०.०० आयुक्‍त, आदिवासी 
शासकीय वसतीगृह(राज्यस्तरीय ६००००.०० ४००००.००|विकास, नाशिक 
योजना) (२२२५ डी७२५) ०३-अतिकालिक भत्ता a) feet १.९0 = _ ne 
०६-दुरध्वनी, वीज व 
पाणी शुल्क १६००००.०० ९६०००.०० ६४०००.०० 
११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च 
१८०००,०० १०८००.०० १८००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ७५०००.०० ५२५००.०० ४५०००.०० ७५००.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४०००००.,०० ४०००००.,०० २४००००.०० १६००००.०० 
१९-आहार खर्च १७०००००,०० ११९००००.०० ११९००००.०० y= 20090) 
२१-पुरवठा व सामुग्री १००००००.०० (900000,00 (900000,00 i — — 289) 
२८-व्यावसायिक व विशेष 
सेवा शि. Le — 
एकूण (२२२५ डी७२५) ५००३००२.०० ४०१०८४२.०० ३२७१८०२.०० ७३९०४०.०० 
(०१) (६०) आश्रमशाळा समूह ०१-वेतन ६००००००.०० ७११४२२९.०० ३६०००००.०० ३५१४२२९.०० 
(राज्यस्तरीय योजना) (२२२५ ०२-मजूरी ६०००००.०० ५०००००.०० ४२००००.०० ८००००.०० 
डी७३४) ०३- अतिकालीक भत्ता a laa) = =. 
पाणी शुल्क १२००००.०० १२००००.०० (92000,00 ४८०००.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 
५००००.०० 34000,00 30000,00 4o00,00 
१३-कार्यालयीन खर्च १३००००.०० ९१०००.०० (9Z000,00 43000,00 
१४-भाडेपट्टी व कर ६५०००.०० ६५०००.०० ३९०००.०० २६०००.०० 
२१- पुरवठा व सामुग्री ३८०००००.०० २६६००००.०० २६६००००.०० |, ______' १८00) 
२८- व्यावसायिक विशेष 
सेवा ६००.०० ४२०.०० ३६०.०० ६०.०० 
५०-इतर खर्च ६०००००.०० ३७००००.०० ३६००००.०० 40000,00 
एकुण (२२२५ डी७३४) १४६३७५०१.०० १२७४५९८०.०० ९२२२५००.०० ३६९६२८९.०० 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग ,क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.३/का.६, दिनांक: १६ मार्च,२०१९ सोबतचे विवरणप त्र 


( रु. हजारात) 
मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष ।बाब/उद्दिष्ट अर्थसंकल्पिय मंजूर सुधारित यापूर्वी वितरीत सुधारित नियंत्रक अधिकारी 
तरतूद २०१९-२० | अंदाज २०१९-२० निधी अंदाजाच्या 
; मर्यादेत उर्वरीत 
व्ह; निधी वितरण 
| 9 | 2 & it es ८ 
(09) (६४) भारत सरकारची ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने आयुक्‍त, आदिवासी 
१२ ।मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती विकास, नाशिक 
(जिल्हास्तर योजना) (२२२५ (940000,00 (940000,00 840000,00 300000,00 
(०१) (७०) शिक्षण फि व परिक्षा 
१३ की प्रदाने (२२२५ एफ०९४) २२००००.०० २२००००.०० १६७५४२.५६ ५२४५७.४४ 
(०१) (७१) सैनिकी झाळेत शिक्षण 
१४ घेणा-या विद्यार्थांना निर्वाह भत्ता 
(२२२५ एफ१०२) ८०००.०० ४८००.०० ३२००.०० 
(09) (७२) व्यावसायिक ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने 
महाविद्यालयांना संलग्न 
असलेल्या वसतीगृहातील 
द अनुसूचित जमातीच्या विद्याथांना 
निर्वाह भत्ता देणे (२२२५ एफ१११) 
४००००.०० २४०००.०० १६०००.०० 
(09) (७३) स्वंयसेवी संथाना ३६-सहायक अनुदाने 
आश्रमशाळा व मुलोद्योगोत्तर (वेतन) 
१६ आश्रमशाळा चालविण्यासाठी 
सहायक अनुदान 
(२२२५ 'एफ१२९) (७४०००००,०० (७४०००००,०० ४४४००००,०० २९६००००.०० 
(०२)(२३) आदिवासी ३४, शिष्यवृत्ती व आयुक्‍त, आदिवासी 
विद्यार्थांसाठी परदेशातील उच्च ।विद्यावेतने विकास, नाशिक 
१७ |शिक्षणाकरीता शैक्षणिक 
शिष्यवृत्त्या (२२२५ ४०९८) 
४००००,०० ४००००.०० २४०००.०० १६०००.०० 
(०२) (२४) अनुसूचित जमाती १५५५६६.०० २२१५९१.०० १२४४५२.६२ ९७१३८.३८| आयुक्त, आदिवासी 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती २८६.४० ७१.६०) विकास संशोधन व 
(२२२५ ४१२२) ०३-अतिकालीक भत्ता २२५.०० १८०.०० १८०.०० (00900) प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
०६-दुरध्वनी, वीज व 
पाणी शुल्क २९६८.०० ७४२.०० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 
१८२४.०० शि 
२४-पेट्रोल, तेळ व वंगण १८७०.०० १४९६.०० ३७४.०० 
२८-व्यावसायिक व विशेष 
सेवा ५००.०० ४००.०० | 
wee [| cA MR 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग ,क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.३/का.६, दिनांक: 


१६ मार्च,२०१९ सोबतचे विवरणप त्र 


( रु. हजारातो 
मागणी क्रमांक / मुख्य लेखाशिर्ष ।बाब/उद्दिष्ट अर्थसंकल्पिय मंजूर सुधारित यापूर्वी वितरीत सुधारित नियंत्रक अधिकारी 
तरतूद २०१९-२० | अंदाज २०१९-२० निधी अंदाजाच्या 
; मर्यादेत उर्वरीत 
a निधी वितरण 
१ | २ ३ & — aa ८ 
(०१०१) खास शिक्षण व ५०- इतर खर्च आयुक्‍त, आदिवासी 
१९ मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना विकास, नाशिक 
(२२३० ०७५५) २५०००.०० २५०००.०० १५०००.०० १००००.०० 
| जनजाती क्षेत्र उपयोजना | ही क्षेत्र उपयोजना आयुक्‍त, आदिवासी 
(०१) (०८) महाराष्ट्र राज्य 3६-सहायक अनुदाने विकास, नाशिक 
: सहकारी आदिवासी विकास (वेतन) 
क महामंडळाला वित्तीय सहाय्य २२८०६९.०० १८८०६९.०० १३६८४१.४० ५१२२७.६० 
एकुण (२४२५ ०८५३) २२८०६९.०० १८८०६९.०० १३६८४१.४० ५१२२७.६०| आयुक्‍त, आदिवासी 
(०१)(१०) शबरी आदिवासी ३६-सहायक अनुदाने विकास, नाशिक 
२१ (विकास महामंडळाला वित्तीय (aes) 
सहाय्य (२४२५ १३५९) | शि 
एकूण मागणी क्र.टी.५ २९८४१४८७.०० २६८८३८४५.००| १८७०५९०९.९८ ८३५४६४३.०२ 
एकूण मागणी क्र.टी.४--टी.५ २९९४८४८७.०० २६९४८०४५.००| १८७७०१०९.९८| ८३५४६४३.०२ 


